राज्यातील गोडया पाण्यातील 
तलाव/जलाडऱायांची सन २०२१-२२ या वर्षाची 
तलाव ठेका रक्‍कम माफ /समायोजित 
करणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मत्स्यवि २०२१/प्र.क्र.९६(भाग-२)/पदुम १३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई -४०० ०३२. 
दि. ९ मार्च, २०२३ 


वाचा: 


आयुक्त मत्स्यव्यवसाय ,महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचे पत्र क्र.मत्स्य/भू/०११२०२/५८/४४९/२०२०, 
दि.०७/१०/२०२१,दि.२२/११/२०२१,दि.२६/०४/२०२२,दि.०६/०५/२०२२ 


प्रस्तावना - : 

कोविड-१९ महामारीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मार्च २०२० पासून राज्य शासनाने वेळोवेळी दीर्घ 
कालावधीकरिता cadet घोषित केळेळी आहे. या टाळेबंदीमुळे इतर व्यवसायाबरोबरच 
मत्स्यव्यवसायावर देखील विपरीत परिणाम झाला आहे. भूजलाझायीन मासेमारीचा हंगाम प्रामुख्याने मार्च, 
एप्रिल, मे महिन्यात असल्यामुळे बहुतांश तलाव /जलाडायातून मच्छिमार सहकारी संस्थांना कोविड-१९ 
च्या प्रादुर्भावामुळे पकडलेल्या मासळीस विकण्यासाठी अपेक्षित ग्राहकवर्ग /बाजारपेठ उपलब्ध न 
झाल्याने मार्च २०२१ पासून मच्छिमार सहकारी संस्थांना अपेक्षेप्रमाणे मासेमारी करता आलेली नाही. ऐन 
हंगामात मासेमारी करता न आल्याने मच्छिमार सहकारी संस्थांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागले आहे, 
कोरोना संसर्गाच्या अनुषंगाने घोषीत टाळेबंदीमुळे राज्यातील मच्छिमार/ मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यव्यवसाय 
सहकारी संस्थांचे सन २०२१-२२ या वर्षाची तलाव ठेका रक्‍कम माफ करणेबाबत राज्यातील मच्छिमार 
सहकारी संस्थांनी निवेदनाव्दारे मागणी केळेली आहे.त्यास अनुसरून राज्यातील मच्छिमार/ 
मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांची सन २०२१-२२ या वर्षाची तलाव ठेका रक्‍कम भरणा 
केलेल्या तलावांची ठेका रक्कम सन २०२३-२४ या वर्षात समायोजित करण्याची व तलाव ठेका रक्‍कम 
भरणा करू शकलेले नाहीत अज्ञा मच्छिमार/ मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांची सन 
२०२१-२२ या वर्षाची तलाव ठेका रक्‍कम माफ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


शासन या निर्णयाद्वारे कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर घोषित टाळेबंदीमुळे मत्स्यव्यवसायिकांचे झालेले 
नुकसान लक्षात घेता राज्यातील मच्छिमार/ मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांची सन 
२०२१-२२ या वर्षाची तलाव ठेका रक्‍कम भरणा केलेल्या तलावांची ठेका रक्‍कम सन २०२३-२४ या वर्षात 
समायोजित करण्यास व सन २०२१-२२ यावर्षाची तलाव ठेका रक्‍कम भरणा करू शकलेले नाहीत अशा 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि २०२१/प्र.क्र.९६(भाग-२)/पदुम १३ 


मच्छिमार/मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांची सन२०२१-२२ या वर्षाची तलाव ठेका 
रक्‍कम माफ करणेस मान्यता देत आहे. 
तलाव ठेका माफ़ीचे स्वरूप - 
१. सदर तलाव ठेका माफी मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था व खाजगी ठेकेदार यांना अनुज्ञेय राहील. 
२. ज्या ठेकेदारांनी सन २०२१-२२ या वर्षाची तलाव ठेका रक्‍कम भरणा केलेली नाही तथापि 
2022-23 या वर्षाची तलाव ठेका रक्‍कम विहित मुदतीत भरणा केलेली आहे व ज्यांचा ठेका 
कालावधी २०२३-२४ यावर्षी सुध्दा आहे अशा ठेकेदारांना त्यांना ही माफी अनुज्ञेय राहील. 
३. ज्या ठेकेदारांनी सन २०२१-२२, २०२२-२३ या वर्षांची तळाव ठेका रक्‍कम भरणा केलेली आहे व 
ज्यांचा ठेका कालावधी सन २०२३- २४ यावर्षी सुध्दा आहे त्यांना ही माफ़ी अनुज्ञेय राहील. 
४. सदर तलाव ठेका माफी ही केवळ तलाव ठेका रकमेबाबत असून इष्टतम मत्स्यबोटुकली 
संचयनाची रक्‍कम अनुज्ञेय असणार नाही. 
५. ज्या तलाव / जलाडाय मासेमारी ठेकेदांराचे सन २०२१-२२ हे ठेक्याचे अंतिम वर्ष आहे त्यांना ही 
माफी लागू असणार नाही. 
६. ज्या तलाव / THR मासेमारी ठेकेदारांचे सन २०२२-२३ हे ठेक्याचे अंतिम वर्ष आहे त्यांना ही 
माफी लागू असणार नाही. 
७. ज्या तलावांचा ठेका कालावधी २०२३-२४ या वर्षी सुध्दा आहे अशा ठेकेदारांना सन 2029-22 ची 
तलाव ठेका रक्‍कम परत न करता सन २०२१-२२ ची ठेका रक्‍कम सन २०२३-२४ करिता 
समायोजित करण्यात येईल. 


उपरोक्त नुसार दि.३०.०६.२०१७ व दि.०३.०७.२०१९ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे ठेक्याने 
दिलेल्या सन २०२१-२२ या वर्षाची तळाव ठेका माफी एकूण ३३ मच्छिमार सहकारी संस्थेच्या ६२६६ 
एवढया सदस्यांना व २ खाजगी ठेकेदार यांना रु.४२,९०,१४९/- इतकी तलाव ठेका रक्‍कम अनुज्ञेय 
राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३०३०९१८००२२१६०१ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ASHWINI ASHOK 
JADHAV 


(अश्विनी जाधव) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि २०२१/प्र.क्र.९६(भाग-२)/पदुम १३ 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
४. सर्व मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
६. अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) मंत्रालय, मुंबई ३२ 
७. प्रधान सचिव (वित्त) मंत्राळय मुंबई ३२ 
८. सचिव (सहकार) मंत्रालय मुंबई ३२ 
९. सचिव (जलसंपदा) मंत्रालय मुंबई ३२ 
. सचिव (लक्षेवि) मंत्रालय मुंबई ३२ 
११. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१२. आयुक्‍त सहकार पुणे 
१३. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१४. सर्व जिल्हाधिकारी 
१५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मत्स्योदयोग विकास महामंडळ, मुंबई 
१६. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णाखोरे विकास महामंडळ सिंचन भवन पुणे 
१७. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
औरंगाबाद 
१८. कार्यकारी संचालक महाराष्ट्र विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 
१९. कार्यकारी संचालक महाराष्ट्र तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव 
२०. कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ ठाणे 
२१. सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय 
२२. सर्व विभागीय सहआयुक्त निबंधक सहकारी संस्था 
२३. उपनिबंधक सहकारी संस्था (मत्स्य) आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय यांचे कार्यालय, मुंबई. 
२४. सर्व जिल्हा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध) 
२५. सर्व जिल्हा सहायक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय 
२६. महालेखापाल (लेखापरिक्षक / लेखा अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर 
२७. वित्त विभाग (व्यय २) मंत्रालय मुंबई ३२ 
२५. निवड नस्ती पदुम-१३. 


-0 
छ 


ae 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


